मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण 
परिवर्तन प्रकल्पाकरिता नवीन ४६७ पदांच्या 
निर्मितीस मंजूरी प्रदान करणे तसेच, प्रकल्पाकरिता 
एकूण ५०४ पदांचा आकृतीबंध मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- कृव्यप्र ५४१९/प्र. क्र.१२९/८ अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ नोव्हेंबर, २०२१. 
संदर्भ : 
सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र. १००/१३, दि. १७.१२.२०१६ 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- HA - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-अ, दि. २४.०७.२०१८ 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ, दि. १९.०१.२०१९ 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ, दि. २७.०५.२०१९ 
५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१८/प्र.क्र.१२९/८-अ, दि. २७.०५.२०१९ 
६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र. ७०/८-ओ, दि. ११.०९.२०१९ 
७. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र. ५७/८-ओ, दि. ११.०९ २०१९ 
८. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र. ७९/८-ओ, दि. १४.०२.२०२० 
९. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र. ७०/८-ओ, दि. १७.०२.२०२० 
१०. वित्त विभागाचे पत्र क्र. पदनि-२०२१/प्र.क्र. ५१/२१/आपुक, दि. २३.०९.२०२१ 


Cc “७ A 0 


प्रस्तावना:- 

जागतिक बँक (IBRD) अर्थसहाय्यीत “महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) ST 
सुमारे रु. २२२० कोटी (३०० दशलक्ष डॉलर) गुंतवणूकीचा प्रकल्प राबविण्यास संदर्भ क्र. 3 येथील दिनांक १९.०१.२०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये तत्वत: मान्यता देण्यात आली असून प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्‍यक 
मनुष्यबळासह प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याकरिता उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेने प्रकल्प व्यवस्थापन 
कक्षाकरिता प्रथम टप्प्यात पूर्णवेळ ३७ पदे (१४ शासकीय व २३ बाह्मस्रोताद्वारे) कृषि आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर 
अस्थायी स्वरुपात निर्माण करण्यास संदर्भ क्र. ५ येथील दिनांक २७.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदर प्रकल्प राबविण्यास व जागतिक SHUT करार करण्यास संदर्भ क्र. ६ येथील दिनांक ११.०९.२०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये संस्था स्थापन करून सदर 
संस्थेमार्फत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


संदर्भ क्र. ७ येथील दिनांक ११.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये, प्रकल्पाकरिता प्रथम टप्प्यात कृषि 
आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर अस्थायी स्वरुपात निर्माण केलेली पूर्णवेळ ३७ पदे (१४ शासकीय व 23 बाह्यस्रोताद्वारे) 
महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) संस्थेच्या आस्थापनेवर हस्तांतरीत करण्यास मान्यता दिलेली 
आहे. त्याचप्रमाणे, संदर्भ क्र. ८ येथील दिनांक १७.०२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय 
व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पास “मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प” असे संबोधण्यास मान्यता 
देण्यात आली असून महाराष्ट्र शासनांतर्गत या प्रकल्पाशी निगडीत सर्व कार्यालयीन कामकाजासाठी सदर नावाचा वापर 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४१९/प्र. क्र.१२९/८ A 


करण्याबाबत निदेशित करण्यात आले आहे. मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाकरिता कृषि 
विभाग मुख्य समन्वय विभाग असून प्रकल्पांतर्गत एकूण ७ प्रशासकीय विभागांचा आणि त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या एकूण 


११ अंमलबजावणी यंत्रणांचा समावेश असणार आहे. 


प्रकल्पास आवश्‍यक असलेल्या मनुष्यबळासाठी नवीन पदांची निर्मिती करण्यासाठी प्रकल्प संचालकांनी, 


महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन संस्थेच्या आस्थापनेवर नवीन पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव मंजूरीस्तव 
सादर केला होता. दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भ क्र. १० येथील वित्त विभागाच्या पत्रान्वये प्राप्त झाले असून उच्च स्तरीय सचिव समितीने या 
प्रकल्पाकरिता नवीन ४६७ पदांच्या निर्मितीस मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार, मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व 
ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाकरिता नवीन मंजूर ४६७ पदे मंजूर करण्याचा, आणि यापूर्वी मंजूर केलेल्या एकूण ३७ पदांसह 
प्रकल्पाकरिता एकूण ५०४ पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्याबाबत शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


१. मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाकरिता नवीन ४६७ पदे निर्माण करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाकरिता नव्याने निर्माण केलेल्या ४६७ पदांपैकी प्रथम टप्प्यामध्ये (Phase-l) नियुक्ती / 
प्रतिनियुक्‍्तीद्वारे २०० पदे आणि बाहयस्त्रोत यंत्रणेद्वारे १६७ पदे भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. दिनांक २७.०५.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाकरिता मंजूर केलेली ३७ पदे आणि या शासन निर्णयान्वये 
नव्याने निर्माण केलेली ४६७ पदे मिळून प्रकल्पाकरिता एकूण ५०४ पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्यात येत आहे, 
सदर मंजूर पदांचा तसेच प्रथम टप्प्यात भरावयाच्या पदांचा तप्ील पुढीलप्रमाणे :- 


कृषि सेवा गट ओ 


रु.६७७००-२०८(७७०० 


अ.क्र पदनाम व संवर्ग वेतनश्रेणी / ठोक ।ापूर्वी दि.७ नवीन | नवीन मंजूर ४६७ 
वेतन मे २०१९ च्या। मंजूर | पदांपैकी प्रथम टप्प्यात 
शासन 'करण्यात| नियुक्‍त करावयाची पदे 
निर्णया नुसार! येणारी | नियुक्ती/ | बाहयस््रोता 
मंजूर पदे | पदे प्रतिनियुक्ती द्वारे 
Fa | २ ३ Foe | ५ sé [| 6 | 
9) कृषि विभाग 
(अ)प्रकल्प समन्वय व व्यवस्थापन कक्ष (राज्य स्तर): 
रि प्रकल्प संचालक आयुक्‍त (कृषि)/ अनुज्ञेयते प्रमाणे | i णं णि 
भा.प्र.से. 
2 | अतिरिक्त प्रकल्प संचालक संवर्ग पद एस-२५ शि | | णि 
(महाराष्ट्र कृषि सेवा गट अ) रु.७८८००-२०९२०० 
३ | वित्त विशेषज्ञ संवर्ग पद (उप संचालक, एस-२३ कि णि णं णं 
महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा) रु.६७७००-२०८७०० 
४ | धोरण विश्लेषक संवर्ग पद (महाराष्ट्र एस-२३ शि 1, णं शि 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४१९/प्र. क्र.१२९/८ ओ 


अ.क्र पदनाम व संवर्ग वेतनश्रेणी / ठोक ।ापूर्वी दि.२७ नवीन | नवीन मंजूर ४६७ 
वेतन मे २०१९ च्या मंजूर | पदांपैकी प्रथम टप्प्यात 
शासन 'करण्यात| नियुक्‍त करावयाची पदे 
निर्णया नुसार येणारी | नियुक्ती/ | बाहयस््रोता 
मंजूर पदे | पदे 'प्रतिनियुकक्‍्ती| द्वारे 
fa | 2 3 Foe | प ६. | 8 | 
५ संनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ज्ञ संवर्ग पद एस-२३ | शि शहि | 
महाराष्ट्र कृषि सेवा गट अ) रु.६७७००-२०८७०० 
६ उप अभियंता (स्थापत्य) (संवर्ग पद, उप एस-२० णं | शि शि 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग) रु.५६१००-१७७५०० 
७ | कृषि तंत्रज्ञान क्षमता बांधणी तज्ज्ञ (संवर्ग एस-२३ णं ण i शि 
पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा गट अ) रु.६७७००-२०८७०० 
८ | वरिष्ठ कृषि मुल्य साखळी तज्ज्ञ (संवर्ग एस-२३ णं २ २ शि 
पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा गट अ) रु.६७७००-२०८७०० 
९ | प्रशासकीय अधिकारी मंत्रालयीन कक्ष एस-२० शि शि || | 
अधिकारी संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने रु.५६१००-१७७५०० 
| तंत्र अधिकारी संवर्ग पद (महाराष्ट्र कृषि एस-१६ ४ शि शि | 
सेवा गट बो रु.४४९००-१४२४०० 
शि कृषि अभियंता (काढणी पश्चात तंत्रज्ञान) एस-१६ शि | i शि 
(प्रतिनियुक्ती, महाराष्ट्र कृषि सेवा गट बो । रु.४४९००-१४२४०० 
१२ | लेखाधिकारी संवर्ग पद (महाराष्ट्र वित्त व एस-१६ 2 शि शं शि 
लेखा सेवा गट ब) रु.४४९००-१४२४०० 
१३ | सहाय्यक लेखाधिकारी संवर्ग पद एस-१५ २ शि शं शि 
(महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट क) रु.४१८००-१३२३०० 
१४ | सहाय्यक अधिक्षक (संवर्ग पद, महाराष्ट्र एस-१३ णं २ २ शि 
कृषि प्रशासकीय सेवा गट-क) रु.३५४००-११२४०० 
१५ | कृषि व्यवसाय मुल्यसाखळी तज्ज्ञ .२,००,०००/-पर्यंत | | शि | 
(बाह्यस्रोताद्वारे) 
१६ | पणन विश्लेषक (बाह्यस्रोताद्वारे) .२,००,०००/-पर्यंत शिंग hee Le | शिक 
१७ | UIA व दुग्धव्यवसाय तज्ज्ञ .२,००,०००/-पर्यंत शि शि णं णि 
(बाह्यस्रोताद्वारे) 
१८ | प्रापण तज्ज्ञ (बाह्यस्रोताद्वारे .२,००,०००/-पर्यंत Le fe | | Le 
१९ | माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्थापक .२,००,०००/-पर्यंत ण | शो शि 
(बाह्यस्रोताद्वारे) 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४१९/प्र. क्र.१२९/८ A 


अ.क्र पदनाम व संवर्ग वेतनश्रेणी / ठोक ।यापूर्वी दि.२७ नवीन । नवीन मंजूर ४६७ 
वेतन मे २०१९ च्या| मंजूर | पदांपैकी प्रथम टप्प्यात 
शासन 'करण्यात। नियुक्‍त करावयाची पदे 
निर्णया jar) येणारी | नियुक्ती/ | बाहयस््रोता 
मंजूर पदे | पदे ।प्रतिनियुकक्‍्ती| द्वारे 

Pa | 2 3 1 ४. | ५ a [| 8 | 

२० | उदयोजक विकास सह संसाधन निर्मिती रु.२,००,०००/-पर्यंत | ण | | 
fastest (बाह्यस्रोताद्वारे) 

२१ | सामाजिक विकास fastest .२,००,०००/-पर्यंत | ण णं 1 | 
(बाह्यस्रोताद्वारे) 

२२ | पर्यावरण विशीषज्ञ (बाह्यस्रोताद्वारे) ,२,००,०००/-पर्यंत 1१ | [ee oa Le | 

२३ | एम.आय.एस.विशोषज्ञ (बाह्यस्रोताद्वारे) ,२,००,०००/-पर्यंत 1१ | शि 1 -- | ae 

२४ | कृषि व्यवसाय व पणन विशेषज्ञ .१,५०,०००/-पर्यंत a | शिडी 1 - | १ | 

२५ | सहयोगी विषय तज्ज्ञ (Teale)  । रु.६०,०००/- पर्यंत ७ वि 1 - | आढे | 

२६ | सहयोगी (विधी, उद्योजकता, संनियंत्रण वारु.६०,०००/- पर्यंत शि ४ शि शि 
मूल्यमापन, पुरवठा साखळी) 
(बाह्यस्रोताद्वारे) 

२७ | सहाय्यक (बाह्यस्रोताद्वारे) रु.४०,०००/- पर्यंत ७ ee a | 

२८ | लघुलेखक रु.४०,०००/- पर्यंत क १ | = | 1१ 

२९ | लेखापाल रु.३५,०००/- पर्यंत २ es] २ 

30 | मेसेंजर रु.२०,०००/- पर्यंत 3 = 4 3 

एकूण (अ) ३७ १८ शिंआओ शिंआओ 
(ब) प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, कृषि (राज्य स्तर) : 

३१ | नोडल अधिकारी (संवर्ग पद, महाराष्ट्र एस-२० शि ण णं शि 
कृषि सेवा गट - आ) रु.५६१००-१७७५०० 

३२ | कृषि विद्यावेत्ता (संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि एस-१६ शि शि णं शि 
सेवागट-ब) रु.४४९००-१४२४०० 

33 | फलोत्पादन विद्यावेत्ता (संवर्ग पद, एस-१६ शि शि शि शि 
महाराष्ट्र कृषिसेवागट ब) रु.४४९००-१४२४०० 

३४ | क्षमताबांधणी तज्ज्ञ (संवर्ग पद महाराष्ट्र एस-१६ शि शि शि शि 
कृषिसेवागट-बो रु.४४९००-१४२४०० 

३५ | लेखाधिकारी (संवर्ग पद, महाराष्ट्र वित्त व एस-१६ शि शि ण शि 
लेखा सेवा गट-ब) रु.४४९००-१४२४०० 

३६ | सहायक लेखाधिकारी (संवर्ग पद, एस-१५ शि णं णं aa 
महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट-ब) रु.४१८००-१३२३०० 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः PAA 48 IV/H. क्र.१२९/८ ओ 


अ.क्र पदनाम व संवर्ग वेतनश्रेणी / ठोक ।ापूर्वी दि.२७ नवीन | नवीन मंजूर ४६७ 
वेतन मे २०१९ च्या मंजूर | पदांपैकी प्रथम टप्प्यात 
शासन 'करण्यात| नियुक्‍त करावयाची पदे 
निर्णया नुसार येणारी | नियुक्ती/ | बाहयस््रोता 
मंजूर पदे | पदे 'प्रतिनियुकक्‍्ती| द्वारे 

Ea 2 3 1 ४. | ५ ee |e 

30 | कृषि व्यवसाय मूल्य साखळी तज्ज्ञ (संवर्ग एस-१६ a | i] ca 
पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा गट ब) रु.४४९००-१४२४०० 

३८ | संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ज्ञ (संवर्ग पद, एस-१६ | | i] शि 
महाराष्ट्र कृषि सेवा गट बो रु.४४९००-१४२४०० 

३९ | पुरवठा मुल्य साखळी तज्ज्ञ रु.७५,०००/- पर्यंत |. | शि जी La | Le | 

४० | कापूस मुल्यसाखळी तज्ज्ञ रु.७५,०००/- पर्यंत Le | [a Las शकी 

४१ | प्रापण अधिकारी रु.७५,०००/- पर्यंत ॥ ee | Le | Led 

४२ | लेखापाल रु.३५,०००/- पर्यंत शि ॥ ह.) a 

४३* | सहाय्यक रु.३०,०००/- पर्यंत 8 ॥ ह. | 3 
संस्थात्मक क्षमताबांधणी कक्ष (कृषि विभाग) 

४४ | निविष्ठा व गुणनियंत्रण तंत्रज्ञान तज्ञ एस-२३ णि णि | ia 
(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा गट -।)  । रु.६७७००-२०८७०० 

४५ | नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन तज्ञ (संवर्ग एस-२३ | | 1 णि 
पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा गट -ओ) रु.६७७००-२०८७०० 

४६ | अन्न प्रक्रिया व्यवस्थापन तज्ञ (संवर्ग पद, एस-२३ शि ad Le] i. | 
महाराष्ट्र कृषि सेवा गट - आ) रु.६७७००-२०८७०० 

४७ | मनुष्यबळ विकास व क्षमता बांधणी तज्ञ एस-२३ | षि a शशि 
(संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा गट -।)  । रु.६७७००-२०८७०० 

४८ | कृषि निर्यात व काढणीपश्चात तंत्रज्ञान एस-२३ | वि | | 
व्यवस्थापन तज्ज्ञ (संवर्ग पद, महाराष्ट्र रु.६७७००-२०८७०० 
कृषि सेवा गट - a) 

४९ | कृषि व्यवसाय व्यवस्था तज्ज्ञ (संवर्ग पद, एस-२३ = | ण णं शनि 
महाराष्ट्र कृषिसेवा गट - आ) रु.६७७००-२०८७०० 
बाजार बुध्दिमत्ता कक्ष 

yo | पीक विश्लेषक, कृषि -9,40,000/- पर्यंत ee = हि [ee | 1१ | 

५१ | पीक विश्लेषक, फलोत्पादन -9,40,000/- पर्यंत a शिक Lo | ॥. 

५२ माहिती तंत्रज्ञान तथा संप्रेषण तज्ज्ञ रु.७५,०००/- पर्यंत pee | ne foe | ae 
जोखीम निवारण कक्ष 

५३ | जोखीम निवारण सल्लागार ,१,५०,०००/- पर्यंत pee. कि | की | विका 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४१९/प्र. क्र.१२९/८ A 


अ.क्र पदनाम व संवर्ग वेतनश्रेणी / ठोक ।यापूर्वी दि.२७ नवीन | नवीन मंजूर ४६७ 
वेतन मे २०१९ च्या| मंजूर | पदांपैकी प्रथम टप्प्यात 
शासन 'करण्यात। नियुक्‍त करावयाची पदे 
निर्णया नुसार| येणारी | raya’ | बाहयस््रोता 
मंजूर पदे | पदे ।प्रतिनियुकक्‍्ती| द्वारे 
Le 2 3 शिंक क. ६... ee 
५४ | पीक विश्लेषक रु.७५,०००/- पर्यंत 1 - | १ | ॥ Lo 
५५ | सहाय्यक (माहिती तंत्रज्ञान) रु.४०,०००/- पर्यंत दिल कि शिवा | 9 | 
एकूण (ब) २८ १४ १३ 
(क) विभागीय प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (विभाग स्तर) 
५६ नोडल अधिकारी, विभागीय प्रकल्प एस-२३ | ८ ८ | 
|ंमळबजावणी कक्ष (संवर्ग पद, महाराष्ट्र रु.६७७००-२०८७०० 
षि सेवा गट-अ) 
५७ य्यक अभियंता प्रतिनियुक्ती, सहाय्यक एस-१५ a ८ ८ शि 
यंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग) रु.४१८००-१३२३०० 
५८ संनियंत्रण व मूल्यमापन व एम आय एस एस-१६ | ८ ८ शि 
तज्ज्ञ (संवर्ग पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब) | रु.४४९००-१४२४०० 
५९ | अर्थशास्त्रज्ञ तथा वित्तीय सल्लागार रु.७५,०००/- पर्यंत L =] ८ शि ८ 
६० | पुरवठा साखळी व मुल्यसाखळी तज्ज्ञ रु.७५,०००/- पर्यंत | क | ८ aa ८ 
६१* | प्रापण अधिकारी रु.५०,०००/- पर्यंत [=] ८ 0 क. ४ 
६२* | सामाजिक विकास तज्ज्ञ रु.५०,०००/- पर्यंत La ८ ee ¥ 
६३* | पर्यावरण तज्ज्ञ रु.५०,०००/- पर्यंत LC | ८ शि ४ 
६४ | लेखापाल रु.२५,०००/- पर्यंत L अश ८ i ee ८ 
६५* | सहाय्यक रु.२०,०००/- पर्यंत ॥. अ :| ८ शिव्या i, ee Hf 
एकूण (क) ८० २४ ३६ 
(ड) जिल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (जिल्हा स्तर): 
६६ नोडल अधिकारी, उप संचालक (कृषि एस-२० शि ३४ ३४ शड 
यवसाय) (संवर्ग पद, महा.कृषि सेवा गट-अ) | रु.५६१००-१७७५०० 
६७ | साखळी व मुल्य साखळी तज्ज्ञ तथा एस-१६ शि ३४ ३४ शि 
षि व्यवसाय सल्लागार (संवर्ग पद, रु.४४९००-१४२४०० 
महाराष्ट्र कृषि सेवा गट बो 
६८ | अर्थशास्त्रज्ञ तथा वित्त प्रवेशा सल्लागार रु.५०,०००/- पर्यंत | re] 38 lh es . 38 
६९* | बाजार माहिती, एम.आय.एस. व रु.४०,०००/- पर्यंत | 38 i | i 
संनियंत्रण व मुल्यमापन अधिकारी 
७० | लेखापाल रु.३०,०००/- पर्यंत =a 38 शि डा ३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४१९/प्र. क्र.१२९/८ ओ 


अ.क्र पदनाम व संवर्ग वेतनश्रेणी / ठोक यापूर्वी दि.२७ नवीन | नवीन मंजूर ४६७ 
वेतन मे २०१९ च्या मंजूर | पदांपैकी प्रथम टप्प्यात 
शासन 'करण्यात| नियुक्‍त करावयाची पदे 
निर्णया नुसार येणारी | नियुक्ती/ | बाहयस््रोता 
मंजूर पदे | पदे 'प्रतिनियुक्ती| द्वारे 
हिता २ ३ 1 ४. | ५ ae eee 
७१* | संगणक चालक रु.२५,०००/- पर्यंत je ee | ३४ Le Lod 
स्मार्ट कापूस 
७२ मल्टीटास्किग ग्रेडर (तालुका स्तर) (संवर्ग एस-१५ | १९ १९ शि 
पद, कापूस पणन महासंघातील कर्मचारी | रु.४१८००-१३२३०० 
प्रतिनियुक्ती 
७३ | मल्टीटास्किग ग्रेडर (तालुका स्तर) (संवर्ग एस-१३ a ४१ ४१ शि 
पद, महाराष्ट्र कृषि सेवा गट क) रु.३५४००-११२४०० 
७४ स्मार्ट कापूस मुल्य साखळी तज्ज्ञ रु.५०,०००/- पर्यंत विवा १२ = q2 
एकूणड २७६ १२८ ८० 
एकूण कृषि (अ--ब--क--ड) ४०२ १७३ १३६ 
२) पशुसंवर्धन विभाग 
(अ) प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष ,पश्युसंवर्धन आयुक्तालय (राज्य स्तर): 
७५ | नोडल अधिकारी, पशुसंवर्धन (संवर्ग पद, एस-२० णि | शि te 
सहाय्यक आयुक्त, पश्ुसंवर्धन/ वरिष्ठ रु.५६१००-१७७५०० 
Uae विकास अधिकारी) 
७६ | तंत्र अधिकारी, विस्तार व क्षमता बांधणी एस-२० | "| | | 
(संवर्ग पद, सहाय्यक आयुक्त, RAAT /| रु.५६१००-१७७५०० 
वरिष्ठ uals विकास अधिकारी) 
७७ पशुधन मूल्य साखळी तज्ज्ञ (समन्वयक एस-२० a - | शि 
AMIR (संवर्ग पद, सहाय्यक आयुक्त, रु.५६१००-१७७५०० 
पशुसंवर्धन / ass uae विकास 
प 
७८ | लेखापाल रु.३५,०००/- पर्यंत शि शि =] 1१ 
७९* | सहाय्यक रु.३०,०००/- पर्यंत pee | शि Pee ९ 
एकूण पशुसंवर्धन ५ ३ १ 
३) पणन विभाग 


प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, कृषि पणन (राज्य स्तर) 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४१९/प्र. क्र.१२९/८ A 


अ.क्र पदनाम व संवर्ग वेतनश्रेणी / ठोक ।यापूर्वी दि.२७ नवीन | नवीन मंजूर ४६७ 
वेतन मे २०१९ च्या| मंजूर | पदांपैकी प्रथम टप्प्यात 
शासन 'करण्यात। नियुक्‍त करावयाची पदे 
निर्णया नुसार! येणारी | Frye” | बाहयस््रोता 
मंजूर पदे | पदे ।प्रतिनियुकक्‍्ती| द्वारे 
fa 2 3 1 ४. | ५ a | 6 | 
८० तंत्र अधिकारी (क्षमता बांधणी व बाजार एस-२० शि हि षो | 
मिती संनियंत्रण) (संवर्ग पद, उप निबंधक, | रु.५६१००-१७७५०० 
री संस्था) 
८१ तंत्र अधिकारी (सुधारणा कामकाज सुसूत्रता एस-२० शि | शि शां 
व तक्रार निवारण) (संवर्ग पद, उप निबंधक, | रु.५६१००-१७७५०० 
री संस्था) 
८२ | लेखापाल रु.३५,०००/- पर्यंत | १८ | "जा ee | =a 
८३* | सहाय्यक रु.३०,०००/- पर्यंत |] i jl ee a 
तांत्रिक कक्ष (बाजार सुधारणा) 
८४ | सांख्यिकी तज्ज्ञ रु.७५,०००/- पर्यंत | = | हि Ee | Es 
८५ | माहिती तंत्रज्ञान तज्ज्ञ रु.७५,०००/- पर्यंत | क्रि oe शिक 
८६ | बाजार सुधारणा तज्ज्ञ रु.७५,०००/- पर्यंत शि शिन शिया Pa 
एकूण (31) [eel 2 ze 
(ब)प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ (राज्य स्तर) 
८७ | व्यवस्थापक, शहरी अन्न साखळी एस-१७ P| | शि शि 
पथदर्शक प्रकल्प (पणन मंडळातील रु.४७६००-१५११०० 
व्यवस्थापक संवर्गातील पद) 
८८ | लेखापाल (संवर्ग पद, महाराष्ट्र लेखा व एस-१५ 4 णि शि शि 
वित्त सेवा गट क) रु.४१८००-१३२३०० 
८९ | सहाय्यक (संवर्ग पद, महाराष्ट्र राज्य कृषि एस-८ | L | 1 | शशी 
पणन मंडळ) रु.२५५००-८११०० 
एकूण (ब) | ee =| 3 3 चिया 
(क) प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ (राज्य स्तर): 
९० 'ृषि तंत्र अधिकारी (संवर्ग पद महाराष्ट्र कृषि एस-१६ | णं 4 
गट ब Ua) रु.४४९००-१४२४०० 
९१ | स्थापत्य अभियंता रु.७५,०००/- पर्यंत Lo 1.0 | 9 | 
९२ | लेखापाल रु.३५,०००/- पर्यंत Le | १ | ha चिया 
९३* | सहाय्यक रु.३०,०००/- पर्यंत शि किग = 
एकूण (क) f oe] fo | 2 


शासन निर्णय क्रमांकः PAA 48 IV/H. क्र.१२९/८ ओ 


अ.क्र पदनाम व संवर्ग वेतनश्रेणी / ठोक यापूर्वी दि.२७ नवीन | नवीन मंजूर ४६७ 
वेतन मे २०१९ च्या मंजूर | पदांपैकी प्रथम टप्प्यात 
शासन 'करण्यात| नियुक्‍त करावयाची पदे 
निर्णया नुसार येणारी | नियुक्ती/ | बाहयस््रोता 
मंजूर पदे | पदे 'प्रतिनियुक्ती| द्वारे 
शिळा २ ३ Foe | दु ७ 


(ड) प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ (राज्य स्तर): 


९४ | नोडल अधिकारी (संवर्ग पद, एस-२७ | | शि = 
सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी |H.992 400-298 900 
कापूस उत्पादक पणन महासंघ) 
९५ | लेखाधिकारी (संवर्ग पद महाराष्ट्र वित्त व एस-१६ णं | षि | 
लेखा गट-ब) रु.४४९००-१४२४०० 
९६ | TSX (संवर्ग पद महाराष्ट्र राज्य सहकारी एस-१५ Ls २ २ i 
कापूस उत्पादक पणन महासंघ) रु.४१८००-१३२३०० 
९७ । स्मार्ट कापूस व्यवस्थापक (संवर्ग पद एस-२३ शि २ २ शि 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक | रु.६७७००-२०८७०० 
पणन महासंघ) 
९८ | कृषि व्यवसाय अधिकारी (संवर्ग पद एस-१६ | णि ae शिंगी 
महाराष्ट्र कृषि सेवा गट बो रु.४४९००-१४२४०० 
९९ | प्रापण अधिकारी रु.७५,०००/- पर्यंत poe | | a | [toe शि 
ee लेखापाल रु.३५,०००/- पर्यंत शिन ka Le | Law 4 
१०१*| सहाय्यक रु.३०,०००/- पर्यंत he हन. १ | Lee | 
एकूण (ड) | qo | | 6 | 2 
एकूण पणन (अ--ब--क--ड) २४ १३ ८ 
४) सहकार विभाग 
प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष ,महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ (राज्य स्तर): 
१०२ | नोडल अधिकारी (सहकार) (संवर्ग पद, उप एस-२० a | aa wet 
निबंधक, सहकारी संस्था) रु.५६१००-१७७५०० 
१०३ | कृषि मूल्य साखळी तज्ज्ञ (संवर्ग पद एस-१५ शिडी | a i] 
महाराष्ट्र कृषि सेवा गट ब कनिष्ठ) रु.४१८००-१३२३०० 
१०४ | शोतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ रु.७५,०००/- पर्यंत freee 7 a शिळ =] किता 
१०५ | लेखापाल रु.३५,०००/- पर्यंत शिया [a | zo शि 
qog*| सहाय्यक रु.३०,०००/- पर्यंत शिया १ | | ब 
एकूण सहकार षु २ २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४१९/प्र. क्र.१२९/८ A 


VAY) (संवर्ग पद महाराष्ट्र ग्रामीण विकास 
सेवा गट ब/सहाय्यक गट विकास अधिकारी) 


रु.४१८००-१३२३०० 


अ.क्र पदनाम व संवर्ग वेतनश्रेणी / ठोक ।यापूर्वी दि.२७ नवीन | नवीन मंजूर ४६७ 
वेतन मे २०१९ च्या| मंजूर | पदांपैकी प्रथम टप्प्यात 
शासन 'करण्यात। नियुक्‍त करावयाची पदे 
निर्णया नुसार येणारी | raya” | बाहयस््रोता 
मंजूर पदे | पदे ।प्रतिनियुकक्‍्ती| द्वारे 
fa | 2 3 ee ल. a [| 6 | 
4) महिला व बाल विकास विभाग 
प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (राज्य स्तर) 
१०७ | नोडल अधिकारी, महिला आर्थिक विकास रु.१,००,०००/- पर्य | णि णि [| 
महामंडळ कक्ष 
१०८ | कृषि तंत्र अधिकारी (संवर्ग पद, महाराष्ट्र एस-१६ | ण | शनि 
कृषिसेवागट-बो रु.४४९००-१४२४०० 
१०९ | कृषिमुल्य साखळी तज्ज्ञ रु.७५,०००/- पर्यंत r= | (किडा 001 | a | 
lia १० | क्षमताबांधणी आणि सनियत्रंण व रु.७५,०००/- पर्यंत | | i | शि 
मुल्यमापन तज्ज्ञ 
१११ | ११ | लेखापाल रु.३५,०००/- पर्यंत E ह. ॥ | ॥ हे... १ | 
११२*| सहाय्यक रु.३०,०००/- पर्यंत | आळ | | | ee el 
एकूण महिला व बालविकास ६ ia [4 
६) ग्राम विकास विभाग 
(अ)प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (राज्य स्तर) : 
११३ | कृषि तंत्र अधिकारी (संवर्ग पद, महाराष्ट्र एस-१६ गि णि | शि 
कृषिसेवागट-बो रु.४४९००-१४२४०० 
११४ | राज्य अभियान व्यवस्थापक, ब्रीज एस-१५ a 7 शि a 
टेक्निकल सपोर्ट (संवर्ग पद महाराष्ट्र रु.४१८००-१३२३०० 
ग्रामीण विकास सेवा गट ब/ सहाय्यक गट 
विकास अधिकारी) 
११५ | अभियान व्यवस्थापक (पीपी/ एमएपी/ एस-१५ | 7 शि a 
कृषिमूल्य साखळी) (संवर्ग पद महाराष्ट्र रु.४१८००-१३२३०० 
ग्रामीण विकास सेवा गट ब/सहाय्यक गट 
विकास अधिकारी) 
११६ राज्य अभियान व्यवस्थापक (बीडीएस व एस-१५ शि 7 शि | 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः PAA 48 IV/H. क्र.१२९/८ ओ 


कृषि सेवा गट-ब) 


रु.४४९००-१४२४०० 


अ.क्र पदनाम व संवर्ग वेतनश्रेणी / ठोक ।ापूर्वी दि.२७ नवीन | नवीन मंजूर ४६७ 
वेतन मे २०१९ च्या मंजूर | पदांपैकी प्रथम टप्प्यात 
शासन 'करण्यात| नियुक्‍त करावयाची पदे 
निर्णया yar) येणारी | नियुक्‍्ती/ | बाहयस््रोता 
मंजूर पदे | पदे 'प्रतिनियुक्ती| द्वारे 
शिक २ ३ Fos) | ५ ६. | ee 
११७ | लेखापाल रु.३५,०००/- पर्यंत शि कित Pe | Loe 
११८*| सहाय्यक रु.३०,०००/- पर्यंत ee pate | =a 
एकूण (अ) & [ q 
(ब) प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन (राज्य स्तर): 
११९ | कृषि व्यवसाय अधिकारी(संवर्ग पद, एस-१६ | | | =2 
महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब) रु.४४९००-१४२४०० 
१२० | लेखाधिकारी (संवर्ग पद महाराष्ट्र वित्त व एस-१६ शि शि ae oe 
लेखा सेवा गट-ब) रु.४४९००-१४२४०० 
१२१ | वरिष्ठ कृषि व्यवसाय तज्ज्ञ .१,५०,०००/- पर्यंत गि Ea La | Le 
922 | नोडल अधिकारी, महाराष्ट्र ग्राम ,१,५०,०००/- पर्यंत णं | णं | 
सामाजिक परिवर्तन फांउडेडन 
१२३ | खाजगी क्षेत्र समन्वयक (मुल्यसाखळी, ,१,००,०००/- पर्य | | | शि 
काढणीपश्चात व्यवस्थापन, प्रक्रिया, 
नाविन्यपुर्ण उपक्रम) 
१२४ | संपादन अधिकारी रु.७५,०००/- पर्यंत शिळ १ | शिकत १ 
१२५ | सहयोगी - खाजगी क्षेत्र समन्वयक रु.६०,०००/- पर्यंत शिक वित ee | a 
१२६ | लेखापाल रु.३५,०००/- पर्यंत ae [oar बिया बिड कया 
१२७ | सहाय्यक रु.३०,०००/- पर्यंत oe विंध्य al q 
स्टयुअर्डशिप कौन्सि 
१२८ | समन्वयक रु.१,००,०००/- Ta Le हळ ५ शिक षु 
१२९ | सहयोगी रु.६०,०००/- पर्यंत लिक वि शि शिक 
एकूण (ब) ॥ १५ २ १३ 
एकूण ग्रामविकास (अ--ब) २१ & १४ 
७) नगर विकास विभाग 
प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, पुणे महानगर पालिका 
१३० | कृषि तंत्र अधिकारी (संवर्ग पद, महाराष्ट्र एस-१६ a | | ad 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४१९/प्र. क्र.१२९/८ ओ 


अ.क्र पदनाम व संवर्ग वेतनश्रेणी / ठोक ।यापूर्वी दि.२७ नवीन | नवीन मंजूर ४६७ 


वेतन मे २०१९ च्या| मंजूर | पदांपैकी प्रथम टप्प्यात 
शासन ।करण्यात| नियुक्‍त करावयाची पदे 


मंजूर पदे | पदे ।प्रतिनियुक्‍्ती| द्वारे 


fa | 2 3 Foe) क. a | 6 | 
१३१ | अन्न सुरक्षा तज्ज्ञ (संवर्ग पद, अन्न सुरक्षा एस-१५ | श्‌ _ i 
अधिकारी, गट-ब, अन्न व औषध प्रशासन । रु.४१८००-१३२३०० 
विभाग) 
१३२ | सहयोगी - ]ोतकरी बाजार समन्वय रु.६०,०००/- पर्यंत a हित eee | Lees 
१३३ | लेखापाल रु.३५,०००/- पर्यंत =| La) ree Le oT 
एकूण नगर विकास ४ x २ 
एकूण ३७ 8६७ २०० १६७ 
५०४ ३६७ 


षट्‌. 


(* सदर विन्हाकित पदे प्रकल्पाच्या एकुण आकृतिगंधात मंजुर करण्यात येत आहेत तथापि सदर १०० परदे/पदापेळी 
काही पदे दुसर्‍या टप्प्यात पुढील वर्षाकरिता प्रकल्पाच्या आवरयकतेनुसार भरण्यात यावीत) 


. मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाकरिता मंजूर करण्यात येत असलेल्या ४६७ नवीन 


पदांपैकी प्रथम टप्प्याकरिता ३६७ पदे (२०० पदे नियुक्‍ती/प्रतिनियुक्‍तीने + १६७ पदे बाह्यस्रोताद्वारे) भरण्यास मंजूरी 
प्रदान करण्यात येत आहे आणि उर्वरित १०० पदे प्रकल्पाच्या आवऱ्यकतेनुसार पुढील १ वर्षात टप्प्या-टप्प्याने 
भरण्यात यावीत. 


प्रकल्पासाठी प्रथम टप्प्यात मंजूर केलेल्या ३६७ पदांपैकी oo पदे विविध विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमधून 
नियुक्‍ती वा प्रतिनियुक्तीने भरावयाची आहेत. या पदांकरिता संबंधित प्रशासकीय विभागातून संवर्ग पदावरील 
अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध न झाल्यास, ते पद त्या विभागाच्या लगतच्या कनिष्ठ संवर्गातील अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांमधून श्रेणी अवनत करून भरण्यास प्रकल्प संचालक / प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा प्रमुखांना मुभा असेल. 

वरीलप्रमाणे संवर्ग पदावरील अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध न झाल्यास, त्या संवर्गातील पदावरून सेवानिवृत्त 
झालेल्या व विहित गुणवत्ता धारण करणाऱ्या शासकीय अधिकारी / STARA सदर पदे करार पद्धतीने 
भरण्याची प्रकल्प संचालक / प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा प्रमुखांना मुभा असेल. ST प्रकरणी सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या संदर्भाकित शासन निर्णय दि.१७ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती तसेच, मासिक पारिश्रमिक व भत्ते अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 

वरीलप्रमाणे संवर्ग पदावरील अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध न झाल्यास, त्या पदांवर खुल्या बाजारातून विहित 
गुणवत्ता धारण करणाऱ्या उमेदवाराची Teal यंत्रणेद्वारे नियुक्ती करण्याची प्रकल्प संचाळक / प्रकल्प 
अंमलबजावणी यंत्रणा प्रमुखांना मुभा असेल. 
प्रकल्पाकरिता संदर्भाकित शासन निर्णय दि.२७.५.२०१९ अन्वये मंजूर केलेल्या ३७ पदांपैकी काही पदे विविध 


प्रशासकीय विभागातून प्रतिनियुक्तीने भरण्यास मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे, या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
केलेल्या नवीन ४६७ पदांपैकी २०० पदे विविध प्रशासकीय विभागांच्या संवर्ग पदांमधून नियुक्‍ती / प्रतिनियुक्तीने 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


निर्णया नुसार| येणारी | Frye | बाहयस््रोता 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४१९/प्र. क्र.१२९/८ ओ 


१०, 


११, 


१२. 


१२३. 


भरावयाची आहेत. सबब, सदर एकूण ५०४ पदांपैकी काही पदांवर संबंधित प्रशासकीय विभागाचे अधिकारी/कर्मचारी 
उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने, परिच्छेद क्र.१ मधील तक्त्यात संवर्ग पदे म्हणून नमूद केलेली सर्व पदे संबंधित 
प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या आकृतीबंधात संवर्ग पदे म्हणून प्रकल्प कालावधीपर्यंत अस्थायी स्वरुपात समाविष्ट 
करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार, सर्व संबंधित विभागांनी सदर पदांचा त्यांच्या 
आकृतीबंधात प्रकल्प कालावधीपर्यंत अस्थायी स्वरुपात संवर्ग पदे म्हणून समावेश करावा. सदरची संवर्ग पदे 
तातडीने भरण्याची / उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांची राहील. 


. मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय/ निमशासकीय 


यंत्रणांच्या आस्थापनेवर ४६७ नवीन पदे (२०० संवर्ग व २६७ TAPAS) अस्थायी स्वरुपात मंजूर करुन त्यांचे 
आर्थिक दायित्व प्रकल्पाच्या निधीतून स्वीकारण्यात येत आहे. 


. कापूस पणन महासंघाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अन्वये नोंदणी झाळी असून पणन संचालक हे 


तिचे निबंधक असल्यामुळे त्यांनी या शासन निर्णयात कापूस पणन महासंघासाठी नमूद केलेली १० पदे कापूस पणन 
महासंघाच्या आस्थापनेवर निर्माण करावीत, सदर पदांचे वेतनादी बाबींचे दायित्व प्रकल्प कालावधीपर्यंत प्रकल्पाकडे 
असेल. 

प्रकल्प संचालकांनी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यातील तरतुदीनुसार त्रयस्थ मनुष्यबळ पुरवठा संस्थेची 
नियुक्‍ती करावी, प्रकल्पांतर्गत dead यंत्रणेद्वारे नियुक्‍त करावयाच्या सर्व पदांवरील नियुक्त्या त्रयस्थ मनुष्यबळ 
पुरवठा संस्थेमार्फतच करण्यात याव्यात, या पदावर कोणत्याही परिस्थितीत थेट नियुक्‍ती करण्यात येऊ नये. 

सर्व प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना प्रकल्पांतर्गत मंजूर केलेल्या पदांच्या आकृतीबंधातील बाह्यस््रोताद्वारे 
नियुक्तीसाठी मंजूर केलेल्या पदांवर प्रकल्प संचालकांनी नियुक्‍त केलेल्या त्रयस्थ मनुष्यबळ पुरवठा संस्थेमार्फत 
आव्यक मनुष्यबळ नियुक्‍त करावे. 

Tea यंत्रणेद्वारे भरण्यात येणाऱ्या पदांना प्रस्तावित Heed ठोक वेतन ही प्रकल्प कालावधीपर्यंत सदर 
पदाकरिता विहित केलेली वेतनाची कमाल मर्यादा आहे. उमेदवाराची गुणवत्ता व अनुभव विचारात घेऊन सदर 
पदाकरिता विहित केलेल्या कमाल वेतन मर्यादेत उचित वेतनावर पात्र उमेदवाराची प्रकल्प संचालक / प्रकल्प 
अंमलबजावणी यंत्रणा प्रमुख नियुक्ती करू हाकतील. सदर अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या कामाचे प्रतिवर्ष मूल्यमापन 
करुन त्यांच्या वेतनात उत्तरोत्तर उचित वाढ करु शकतील तथापि, कोणत्याही परिस्थितीत संपूर्ण प्रकल्प 
कालावधीत सदर पदाकरिता विहित केलेल्या कमाल वेतन मर्यादेपेक्षा अधिक वेतन देण्यात येऊ नये. 


प्रकल्प संचालकांनी Teal यंत्रणेद्वारे नियुक्‍त करावयाच्या पदांच्या वेतनादी बाबी व अन्य प्रशासकीय बाबींकरिता 
मनुष्यबळ व्यवस्थापनाची कार्यपद्धती महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) संस्थेच्या नियामक 
मंडळाच्या मान्यतेने निश्चित करावी. 

प्रकल्पाकरिता बाह्यस््रोत यंत्रणेद्वारे नियुक्‍त केलेले सर्व अधिकारी व कर्मचारी हे पूर्णवेळ कर्मचारी असून ते 
प्रकल्पाच्या सेवेसाठी २४ तास बांधिल असतील आणि प्रकल्पाच्या सेवा कालावधीत त्यांना अन्य कोणत्याही संस्थेशी 
कुठल्याही प्रकारची बांधिलकी ठेवता येणार नाही तसेच, त्यांना अन्य कोणत्याही संस्थेकरिता सेवा देता येणार नाही, 
याबाबत सर्व संबंधितांकडून प्रकल्प संचालकांनी seat यंत्रणेमार्फत बंधपत्र लिहून घ्यावे. 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४१९/प्र. क्र.१२९/८ अ 


१४. 


१५ 


es 


१६. 


१७. 


१८ 


१९, 


२० 


मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाकरिता मंजूर करण्यात आलेली सर्व ५०४ पदे 
प्रकल्प कालावधीपर्यंत संबंधित विभागाच्या आस्थापनेवर अस्थायी स्वरुपात निर्माण करण्यात येत असून प्रकल्पाचा 
कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर सदर पदे आपोआप निरसीत होतील. 


. सदर प्रकल्पांतर्गत बाहयस्त्रोत यंत्रणेव्दारे भरण्यात येणारी पदे केवळ प्रकल्प काळावधीपर्यंतच अस्तित्वात राहतील. 


प्रकल्प कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर Taal यंत्रणेव्दारे नियुक्‍ती दिलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या सेवा 
देखील संपुष्टात येतीळ व कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचा शासकीय सेवेत समावेश करण्यात येणार नाही. प्रकल्प 
संचालकांनी संबंधितांशी करारनामा करतेवेळी याबाबत योग्य ती खबरदारी घ्यावी तसेच, Tera यंत्रणेव्दारे 
नियुक्‍त कर्मचाऱ्यांचे शासनावर कोणतेही दायित्व निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


प्रकल्पामध्ये नियुक्‍त करावयाच्या सर्व पदांकरिता आव्यक पद निहाय शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इ. बाबी महाराष्ट्र 
राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या मान्यतेने निश्चित करावे. 

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकामी निमशासकीय / स्वायत्त संस्थेच्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या देखील सेवा 
घेण्यात येणार असून संबंधित संस्थेच्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना यथास्थिती शासनाने अथवा सक्षम प्राधिकारणाने 
सातवा वेतन आयोग मंजूर केला असल्यासच संबंधितांचे वेतन 9 व्या वेतन आयोगानुसार वेतन अदा करण्यात यावे. 


.मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व ५०४ पदांवरील 


अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वेतनादी बाबींवरील खर्च प्रकल्पाच्या पुढील लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात 
येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागवावा 

मागणी क्र. डी-३ 

२४०१-पीक संवर्धन 

(११५) लहान/सीमांत शोतकरी व कृषि मजूरांसाठी योजना 

(00) (०४) महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परीवर्तन प्रकल्प (राज्य हिस्सा ३०%) 

३१ सहाय्यक अनुदाने (2809 ॥९५१) 


सदर शासन निर्णय मा. उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या बैठकीत प्रकल्पाकरिता 
नवीन पदनिर्मितीस दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने तसेच, नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४०४/आपुक दि. १० नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संकेताक २०२११११११४४९५४२३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SHRIKANT ( 
ANDGE 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत: 
१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन), कृषिव पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद,विधानभवन,पमुंबई. 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४१९/प्र. क्र.१२९/८ ओ 


छ. 
षु. 


मा. राज्यमंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य /महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 


६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


-0 
— 
es 


१७. 


१८ 


२५ 


es 


es 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. अपर मुख्य सचिव (सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


. अपर मुख्य सचिव (ग्राम विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (नगर विकास), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (महिला व बाल विकास), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

आयुक्त (पशु संवर्धन), औंध, पुणे 

YET, महानगरपालिका, पुणे 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 


. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ, मुंबई 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, बेलापूर, नवी मुंबई 
. कृषि संचाळक (सर्व) कृषि आयुक्तालय, पुणे 

.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी विकास महामंडळ, पुणे 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन, मुंबई 
. उप सचिव (आस्था), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


. उप सचिव (सवी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर, 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. वित्त विभाग (व्यय १/ आपुक), मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, 

३५. 
. कक्ष अधिकारी, कार्यासन - 23, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३७. 


नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१), मंत्राळय, मुंबई- Yoo ०३२, 


निवड नस्ती. 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


